विलासराव देशमुख झासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, लातूर या संस्थेमध्ये नवीन ४०० 
खाटांच्या रुग्णालयीन (G+) इमारतीचे बांधकाम 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : व्हीएचएल-२०२३/प्र.क्र.२८९/प्रश्‍ा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ११ मार्च, २०२४ 
शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक पीएमसी २०१७ 
/१११५ / प्र.क्र ४२३ (आ/ प्रशा -१, दिनांक ०८.०२.२०१८ 
२) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक पीएमसी २०१७ 
/१११५ / प्र.क्र ४२३ (क) / प्रशा -१, दिनांक ०८.०२.२०१८ 
३) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक पीएमसी २०१७ 
/१११५ / प्र.क्र ४२३ / प्रशा -१, दिनांक २४.१२.२०१८ 
४) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/शावैमलातूर/ 
नवीन४००खाटरु 9--४इमारतबांध/२२१३/आय-प/२०२३, दिनांक २८.०७.२०२३. 
५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,पत्र क्र.बैठक-२०२४/प्र.क्र.९/इमा-१, दि. २६.०२.२०२४ 


वाचा : १ 


ष्य“ 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर 
येथे नवीन ४०० खाटांच्या रुग्णालयीन (9--४) इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी मा.उच्चस्तरीय 
सचिव समितीने त्यांच्या दिनांक १६.०२.२०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने 
रुपये ९३,७७,१४,४००/- (रुपये त्र्याण्णव कोटी, सत्याहत्तर लक्ष, चौदा हजार, DR मात्र) इतक्या 
रक्कमेच्या बांधकाम अंदाजपत्रकास पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तपासण्यात आलेली RECAPITULATION 
SHEET सोबत जोडण्यात आलेली आहे. 


अ.क्र बांधकामाचे नाव अदांजित किंमत 
ie . | Construction of New Medicine, Pediatric, Chest and Skin 400] 23,919, 98,800 


Bedded Hospital Building (G+4) in Vilasrao Deshmugh 
Government Medical College , Latur 


एकूण ९३,७७,१४,४०० 


१) सदर काम करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबत पुर्तता करण्यात यावी. 
२) प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधित विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घेण्यात यावी. 


३) तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरीता शासन परिपत्रक क्रमांक - 
२०१७/प्र.क्र११/नियोजन-३,दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीएचएल-२०२३ /प्र.क्र.२८९/प्रशा-१ 


8) 


4) 


8) 


१०) 


११) 


2. 


या बांधकामासाठी सन १९९४ मध्ये बांधलेली इमारत पाडण्याचे प्रस्तावित HS आहे. सक्षम 
प्राधिकरणाकडून पाडकामाची पूर्व परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

इमारतीचा वास्तुमांडणी आराखडा व मजलेनिहाय नकाशे झासनाच्या वास्तुशास्त्रज्ञाकडून 
मान्य करण आवश्‍यक आहेत. 

प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ 
तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य 
नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरीता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

खाजगी वास्तुझास््रज्ञामाफत इमारतीचे काम करण्यात येत असल्यास, त्या इमारतीचे 
आराखडे शासकीय वास्तुझास्त्रज्ञाकडून साक्षांकीत करून घेण्यात यावे. 

विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ ते ३ येथे नमूद शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 


दिनांक ०८.०२.२०१८ व दिनांक २४.१२.२०१८ मधील तरतूदीनुसार सदर बांधकाम केंद्र शासनाच्या 


सार्वजनिक उपक्रम कंपनी व तत्सम कंपनी मार्फत टर्न की तत्वावर करून घेण्याबाबत शासनाचे 
fadar आहेत. 


सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च खालील Sareea मंजूर होणा-या निधीतून 


भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 

(00) (५३) - शासकीय वैद्यकीय/दंत आयुर्वेद महाविद्यालये व रुग्णालयांची 
विनिर्दिष्टीत कामे केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील 
सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या कंपनीकडून वा तत्सम 
कंपनीकडून टर्न की तत्वावर करुन घेणेबाबत 
४२१० २६२५ 
५३- मोठी बांधकामे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीएचएल-२०२३ /प्र.क्र.२८९/प्रशा-१ 


३. सदर शासन निर्णय, मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळी दिनांक १६.०२.२०२४ रोजी 
आयोजित उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत प्राप्त सहमती व त्यानुषंगाने प्राप्त इतिवृत्तानुसार तसेच 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
२०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-१, उप विभाग-५, अनुक्रमांक- 
१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) नुसार प्रशासकीय 
विभागाला प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१११३३७१८३५१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUDHIR skeen 


AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82 
J A YA 406eea05963bc456f1e1e8621e5917d8305, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=E9D37D499A521B728AEB3D 

C8EC38B759420308B9FD7816002B4AF0FFB 

F1111D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 

Date: 2024.03.12 18:21:20 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 

२. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

३. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. आयुकत (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

७. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नांदेड 

९. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड 

१०.अधिष्ठाता, विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाद्यालय, लातूर 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 

१२.कार्यासन अधिकारी (कार्या क्र.इमा.१), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हीएचएल-२०२३ /प्र.क्र.२८९/प्रशा-१ 


Name of the Department : Medical Education and drugs Department 


Name of Work : Construction of New Medicine, Pediatric, Chest and Skin 400 Bedded Hospital Building (G+4) in Vilasrao Deshmukh 
Govt. Medical College, Latur 


Executing Agency - Public Works Department 


Land Availability - Yes 


Architect - Private 


RECAPITULATION SHEET 


wa Particulars of Scope Unit Rate Norms Cost Rs. 
No. Rs Per (Sqmt./ Meter/ 
LumpSum etc.) 
Component Wise Total 
(A) | ESSENTIAL ITEMS (Components) 
1 Building proper (Built Up Area - Sq.m) 
Grund Fleer 3,800.00 | Sq. M 28,000 106,400,000 
1st Floor 3,800.00 Sq. M 28,000 106,400,000 
2nd Floor 3,800.00 Sq. M 28,000 106,400,000 
3rd Floor 3,800.00 Sq. M 28,000 106,400,000 
Ath Floor 3,800.00 Sq. M 28,000 106,400,000 
Total B.U.A. = 19000.00 | Sq.M_ | Sub Total (A-1) 532,000,000 
2 Electrification Internal 5% of (A-1) 26,600,000 
External 6% of (A-1) 31,920,000 
Fire Fighting Arrangements etc. @ 800 15,200,000 
Lifts (2 Nos) 2 2,500,000 5,000,000 
Pump house, bore well etc L.S. 2,000,000 
Area lighting,CCTv, Generator etc. L.S. 2,000,000 
Sub Total (2) 82,720,000 
3 Water Supply & Sanitary Works 5% of (A-1) Sub Total (3) 26,600,000 
4 | Furniture 13,300.00 | Sq.M 5000 Sub Total (4) 66,500,000 
Sub Total (A) 707,820,000 
(B) | MISCELLANEOUS ITEMS 
Compound Wall & Gate (Rmt.) L.S. 2,500,000 
Oxygen gas Pipeline L.S. 2,500,000 
Water Main Storage 100000 | Litres 23 2,300,000 
Internal /Approach Roads, Land 4.5% of (1) 23,940,000 
Development, Parking, Land Scaping Etc. ee 
Sub Total (B) 31,240,000 
Project Cost (P)= (A) 739,060,000 
+ (B) 
(C) | PROVISIONS 
(i) Contingencies 4% on (sub total A1) 21,280,000 
(ii) GST 18% on (P) 133,030,800 
(iii) Price Escalation 5% on (P) 36,953,000 
(vii) Labour Insurance 1% on (P) 7,390,600 
Sub Total (C) 198,654,400 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C) 937,714,400 
Say Rs. Lakhs 9377.14 
1 Bldg Civil (A1) ‘= Rs 28,000 /Sqm 
Bldg Civil, Elect, Water Supply, 
2 Furniture (A) ‘= Rs 37,254 /Sqm 
3 Total (A +B) 38,898 /Sqm 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


